सन २०२३-२४ या वर्षामधील महाराष्ट्र राज्य 
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत 
National Rural Economic Transformation 
Project (NRETP) योजनेकरीता अर्थसहाय्य. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः उमेद-२०२३/प्र.क्र.४३/योजना-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ मार्च, २०२४. 


वाचा :- 
१. केंद्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.एस-११०५७/०६/२०१८-एसव्हीईपी 
(३६४८८७), दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९. 
२. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्र.उमेद-२०२३/प्र.क्र.४३/योजना-३, दिनांक ३० जून, 
२०२२. 
३. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्र.उमेद-२०२३/प्र.क्र.४३/योजना-३, दिनांक १९ 
ऑक्टोबर, २०२३. 
४. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्र.उमेद-२०२३/प्र.क्र.४३/योजना-३, दिनांक ०४ 
जानेवारी, २०२४. 
५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३८/अर्थसंकल्प-३, दिनांक २० मार्च, 
२०२४. 
६. केंद्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.जे-१२०२५/०१/२०२३-आरएल 
(पार्ट-१) (एनआरईटीपी_२८), दिनांक २६ मार्च, २०२४ 
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएसआरएलएम, बेलापूर, नवी मुंबई यांचे पत्र 
क्र.एमएसआरएलएम/लेखा/६२४२/२०२४, दिनांक २७ मार्च, २०२४. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प (NRETP) या योजनेकरिता संदर्भाधीन क्र.६ अन्वये दुसऱया 


हप्त्याचा पहिला टप्पा म्हणून रु.१७,४०,४१,०००/- इतका निधी वितरीत केलेला आहे. सदर निधी 


राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा झालेला आहे. सन २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक 


परिवर्तन प्रकल्प (NRETP) योजनेकरीता केंद्र हिस्सा (२५०१ ए१६४) याकरिता रु.८८,३६,२५,०००/- 


इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली असून त्यापैकी रु.५१,३५,७५,०००/- इतकी रक्‍कम 


अद्यापर्यंत वितरीत केळी आहे तसेच राज्य हिस्सा (२५०१ ए१७३) याकरिता रु.५८,९०,८३,०००/- 


इतकी तरतूद इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली असून त्यापैकी रु.३४,२३,८३,३३३/- 


इतकी रक्कम अद्यापर्यंत वितरीत केळी आहे. आता उपरोक्त केंद्र हिस्सा रु.१७,४०,४१,०००/- व केंद्र 


शासन निर्णय क्रमांकःउमेद-२०२३/प्र.क्र.४३/योजना-३ 


हिस्सा समरुप राज्य हिस्सा रु.११,६०,२७,३३३/- असा एकूण रु.२९,००,६८,३३३/- इतका निधी 
वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 

सन 2023-28 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प {National Rural Economic 
Transformation Project (NRETP) } केंद्र हिस्सा (२५०१ ए१६४) याकरिता अर्थसंकल्पीत केलेल्या 
तरतूदीतून रु.१७,४०,४१,०००/- (अक्षरी रुपये सतरा कोटी चाळीस GR एक्केचाळीस हजार फक्त) 
व केंद्र हिस्सा समरुप राज्य हिस्सा (२५०१ ए१७३) याकरिता अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून 
रु.११,६०,२७,३३३/- (अक्षरी रुपये अकरा कोटी साठ लाख सत्तावीस हजार dal तेहतीस फक्त) 
असा एकूण रु.२९,००,६८,३३३/- (अक्षरी रुपये एकोणतीस कोटी अडुसष्ट हजार तीनशे तेहतीस 
फक्‍त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (8..5) द्वारे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 
अभियानास वितरीत करण्यात येत आहे. 
२. सदर रक्‍कम उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 
बेलापूर, नवी मुंबई यांच्याकडे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून सुपूर्द करण्यात येत आहे. 
३. सदर रक्कम रु.१७,४०,४१,०००/- (अक्षरी रुपये सतरा कोटी चाळीस लाख एक्केचाळीस हजार 
फक्‍त) चा खर्च "मागणी क्र.एळ ३, २५०१, ग्रामविकासासाठी विशोष कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार 
कार्यक्रम, १०१, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१) सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, 
(०१)(१९) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम), ३३ अर्थसहाय्य, 
(२५०१ए१६४)" या लेखाशिर्षाखाली व रु.११,६०,२७,३३३/- (अक्षरी रुपये अकरा कोटी साठ लाख 
सत्तावीस हजार तीनशे तेहतीस फक्त) चा खर्च “मागणी क्र.एल ३, २५०१, ग्रामविकासासाठी विशेष 
कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१) सुवर्ण 
जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१)(२०) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प (राज्य हिस्सा 
४०%) (कार्यक्रम), ३३ अर्थसहाय्य, (२५०१ए१७३)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदी मधून भागवावा. 
४. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेले आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च 
करण्यात यावे. अन्यथा ती वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल, याची अमंलबजावणी करणाऱ्या 


अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःउमेद-२०२३/प्र.क्र.४३/योजना-३ 


५. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती त्वरीत 
लेखाधिकारी कार्यासन क्रमांक योजना-२, ग्राम विकास विभाग यांचेकडे पाठवावी. १) मंजूर केळेली 
रक्‍कम, 2) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक, ४) 
महालेखापाल कार्यालयातील रक्‍्कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र, ४ या योजनेची प्रगती / 
सद्य:स्थिती दर ४ महिन्यांनी शासनास कळविण्यात यावी. ५) कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार 
नाही याची संबंधीत अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी, अन्यथा त्यांच्यावर शासन स्तरावरुन कारवाई केली 
जाईल. 

६. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक्र दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ व ०८ डिसेंबर, २०२३ 
अन्वये दिलेल्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी निधी तसेच राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय 
विभागांने त्यांचे स्तरावर वितरित करण्याच्या प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

७. वाचा येथील संदर्भ क्र.५ येथे नमूद वित्त विभाग शासन परिपत्रक दिनांक २०.०३.२०२४ मधील 
सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्याची दक्षता आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. 


a सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in ul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२८१२२६५४८९२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


V | V E K Digitally signed by VIVEK ASHOK DAINGADE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=53c2fccec74ddb1c052589e5cbaed 
A S H O K 9d19ba0d0043df169c83be27faeb8bf045b, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=670EBOFA576F65F4406D031 
E11A90EA6FFB3AEFB253D401F5CED2AD1A 
D A | N G A D F 6605DBF, cn=VIVEK ASHOK DAINGADE 
Date: 2024.03.28 13:05:48 +05'30' 
(विवेक दाईंगडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२) प्रधान सचिव व निवासी आयुक्‍त (गुंतवणूक व राजशिष्टाचार), महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड),सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःउमेद-२०२३/प्र.क्र.४३/योजना-३ 


४) उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड),सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी , ठाणे, 
) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
७ नियोजन विभाग (१४१४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) वित्तविभाग (व्यय-१५) व ( अर्थ-१७) मंत्रालय मुंबई-३२. 
) कार्यासन अधिकारी, वित्त-१, वित्त-७, योजना-२, ग्राम विकास विभाग. 
१०) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


